जागतिक बँक प्रकल्प उपविभाग क्र.२, 
नागपूर हा उपविभाग गृह विभागाच्या 
नियंत्रणाखालील पोलीस उपमहानिरीक्षक, 
गडचिरोली परिक्षेत्र यांना ०३ वर्षांसाठी 
संलग्न करण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्र.ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.१७/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- ०८ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र.ईएसटी-१०१०/प्र.क्र.१८४/प्रशासन-१, 

दि.२२/११/२०१०. 

२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक, दि.२७/०६/२०१६ व 
दि.२२/०८/२०१९. 

३) अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
क्र.पोमसं २१-ओ/१९५/एसआयएस/१०९/२०२२, दि.०८/०५/२०२३ रोजीचे पत्र. 

४) पोलीस उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर यांचे क्र.गपग/डी- 
८/सा.बां.वि./उपविभाग-संलग्न/२०२३/१५४/गडचिरोली, दि.२४/०४/२०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, दि.२२/११/२०१० अन्वये मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांच्या अधिनस्त असलेला जागतिक बँक प्रकल्प 
उपविभाग क्र.२, नागपूर हा उपविभाग गृह विभागाच्या नियंत्रणाखालील पोलीस उपमहानिरीक्षक, 
गडचिरोली परिक्षेत्र यांना ०५ वर्षांसाठी संलग्न करण्यास मंजूरी देण्यात आली होती. तसेच सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, दि.२७/०६/२०१६ अन्वये जागतिक बँक प्रकल्प उपविभाग क्र. २, 
नागपूर हा उपविभाग गृह विभागाच्या नियंत्रणाखालील पोलीस उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र 
कार्यालयास पुढील ०३ वर्षांकरिता संलग्न ठेवण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 

तद्नंतर गृह विभागाने केलेल्या विनंतीनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, 
दि.२२/०८/२०१९ अन्वये जागतिक बँक प्रकल्प उपविभाग क्र. २, नागपूर हा उपविभाग गृह विभागाच्या 
नियंत्रणाखाळील पोळीस उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र कार्यालयास पुढील 03 वर्षाकरिता 
संलग्न ठेवण्यासाठी पुन:श्च मुदतवाढ देण्यात आळेळी आहे. सदर मुदत दि.२१/०८/२०२२ रोजी 
संपुष्टात आलेली आहे. 

गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त अतिसंवेदनशिल/संवेदनशिल दुर्गम भागात विस्तारीत 
विशेष पायाभूत सुविधा योजनेंतर्गत १४ ठिकाणी पोलीस ठाणे/उप पोलीस ठाण्यांचे बांधकाम तसेच 
प्रशासकीय इमारतींची बांधकामे जागतिक बँक प्रकल्प उपविभाग क्र.२, नागपूर या उपविभागीय 
कार्यालयाकडून पूर्ण करावयाची असल्याने जागतिक बँक प्रकल्प उपविभाग क्र.२ या उपविभागीय 
कार्यालयास ०३ वर्षांची मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.१७/प्रशासन-१ 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांच्या अधिनस्त असलेला 
जागतिक बँक प्रकल्प उपविभाग क्र.२, नागपूर हा उपविभाग गृह विभागाच्या नियंत्रणाखालील पोलीस 
उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र या कार्यालयास पुढील ०३ वर्षांकरिता (दि.२२/०८/२०२२ पासून 
दि.२१/०८/२०२५ पर्यंत) संलग्न ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. जागतिक बँक प्रकल्प उपविभाग क्र.२, नागपूर या उपविभागीय कार्यालयावर सर्व प्रकारचे 
प्रशासकीय नियंत्रण सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे राहील. 
3; सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०९०८१०५५५११३१८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
SHINDE क 


WORKS DEPARTMENT, 
4.20=1fbca76d1 1ad25e383a0e28da215f01e12183c1b565 


5 
Vi KRA M | N H ११२१०1 ffbfad8e9e9c, postalCod 
st=Maharashtra 


serialNumber=6F385E4139AB144CAAF92B440B55068479C37 
89EASOEC85EB7A16B7C932CB397, ‘SHINDE VIKRAMSINGH 


PRAKASHRAQ/ ४७५ ळं 
(विक्रमसिंह प्र. शिंदे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति :- 


१) प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर . 

३) अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राजय, मुंबई. 
४) पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर. 


प्रत :- 

१) महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

2) महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३) अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) / सचिव (रस्ते) / सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४) जिल्हा कोषागार / उप कोषागार अधिकारी, नागपूर/गडचिरोली. 

५) कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/ सेवा-३/ सेवा-४/अर्थसंकल्प-१ व अर्थसंकल्प-३, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) कार्यासन अधिकारी (पोल-७, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७ निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


